दहडातवाद विरोधी पथक गु.नों. क्र.२८/२०११, 
२९/२०११ आणि ३०/२०११ (ट्रिपल बॉम्ब ब्लास्ट 
प्रकरण) मधून उद्भवलेल्या मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई येथील प्रकरणामध्ये कामकाज पाहण्याकरिता 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री .वैभव बगाडे 
यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी १२१६/प्र.क्र.२८२/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १८ एप्रिल, २०१७ 


संदर्भ : विधी व न्याय विभाग शासन पत्र क्र. २१६/८/क्रिमिनल जनरल/१७/ए- Ira, 
दिनांक २१.०१.२०१७ 


शासन निर्णय: 

दहशतवाद विरोधी पथक WAT. क्र.२८/२०११ (ओपेरा हाऊस बॉम्ब ब्लास्ट), २९/२०११ 
(झवेरी बाजार बॉम्ब ब्लास्ट) आणि ३०/२०११ (कबुतरखाना, दादर बॉम्ब ब्लास्ट) या ट्रिपल बॉम्ब 
ब्लास्ट प्रकरणातुन उद्भवलेल्या मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथीळ जामीन अर्ज व इतर अर्जावर 
शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. श्री .वैभव बगाडे यांची विधि व न्याय विभागाच्या 
वरील संदर्भाधीन दिनांक 29.09.2099 च्या पत्रान्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. वैभव बगाडे यांना प्रतिदिन खालीलप्रमाणे फी 
अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रू.१०,०००/- 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 
प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. वैभव बगाडे यांना उपरोक्‍त 
फी व्यतिरिक्त अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचार विनियम फी अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारची 
फी वा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 


यासाठी येणारा खर्च दहशतवाद विरोधी पथकाचे लेखाशिर्ष बी-१, २०५५ पोलीस - (००) 
(१०१), गुन्हा अन्वेषण आणि दक्षता (००) (०५), दहऱतवाद विरोधी पथक (२०५५ ०५७१) - २८ 
व्यवसायीक व विशेष सेवा, या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र - २०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/ 
विनियम, दिनांक २९ जुले, २०१५ अन्वये, वित्तीय अधिकार नियम नियम पुस्तिका - १९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग - दोन मध्ये नव्याने समावेश केलेल्या अ.क्र.४९ नियम क्र.१६६-अ अन्वये 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार विधि व न्याय विभागाची मान्यता घेवून निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी १२१६/प्र.क्र.२८२/पोल-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०४१८१५३६०३८४२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 


A | Uu Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Home Department, 
Vishnupant Ps54.20-25b ed Szalades9ddet 1642 
465ecdafbdae899f879d9b4603fe37cfb359 
Joshi र पाकात 
(अ.वि.जोशी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. विशेष पोलीस महानिरिक्षक, दहडशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १, मुंबई . 

३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. अँड. श्री. वैभव बगाडे, बी/३०५, समाजदिप को.ऑ.हौ.सो., आदुकिया रोड, एस.व्ही. 
रोड, कांदिवली (प.), मुंबई-४०० ०६७. 

६. विधी व न्याय विभाग (अ-ब्रँच), मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय- (७, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (पोल-१०). 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


